सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा 
विकास (२४०६-२२९५) या राज्य योजनेअंतर्गत निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-११ सप्टेंबर, २०२४ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १.४.२०२४ 

२. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४४/ फ-९, दि.०९.०५.२०२४ 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि. २५.०७.२०२४ 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/११४०/२०२३-२४, दिनांक १५.०३.२०२४ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/२१०/२०२४-२५, दिनांक १२.०६.२०२४ 

६. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/२९५/२०२४-२५, दिनांक ०४.०७.२०२४ 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३००/२०२४-२५, दिनांक ०५.०७.२०२४ 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३०४/२०२४-२५, दिनांक ०५.०७.२०२४ 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२४/३४८/२०२४-२५, दिनांक ११.०७.२०२४ 

१०. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३६९/२०२४-२५, दिनांक १९.०७.२०२४ 

११. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/३९६/२०२४-२५, दिनांक ३०.०७.२०२४ 

१२. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/४२५/२०२४-२५, दिनांक ०५.०८.२०२४ 

१३. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/४६१/२०२४-२५, दिनांक ०९.०८.२०२४ 

१४. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/४६५/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ 

१५. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/४७०/२०२४-२५, दिनांक १३.०८.२०२४ 

१६. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२०/४७२/२०२४-२५, दिनांक १४.०८.२०२४ 

१७. महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९, दि.०७.०८.२०२४ 

१८.महसुल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९, दि.१३.०८.२०२४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२४-२५ करिता निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये 
२७३००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. त्यानुषंगाने वाचा येथील क्र.२,१३ व १४ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत एकूण रु.३९९१.०४ लक्ष इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ४ ते १६ 
येथील पत्रान्वये सदर लेखाशिर्षांतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील नमूद क्र.१ व ३ येथील दि. १.४.२०२४ व दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या 

परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर विभागास 
सन २०२४-२५ च्या प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद उद्दिष्टासाठी 
६०% च्या मर्यादेत आणि उर्वरित उद्दिष्टांसाठी ७०% मर्यादेत तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेतील केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्सा प्रथम नऊ माहीकरिता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर मासिक 
विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिळ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या 
सदर दिनांक २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद केलेल्या उद्दीष्टाकरीता प्रत्यक्ष 
खर्च करण्यापूर्वी याबाबतचे प्रस्ताव ठोस समर्थनासह आवश्‍यकतेनुसार नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास 
सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व ३ येथील नमूद परिपत्रकानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे वाचा क्र. ४ ते १६ येथील पत्रान्वये प्राप्त निसर्ग 
पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत चाळू बाब प्रस्तावास अनुसरून 805 प्रणालीवर 
अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून 
वाचा क्र.४ ते १६ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे वाचा येथील क्र.१ व ३ येथील नमूद 
परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध निधी विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन सन २०२४- 
२५ या वित्तीय वर्षात निसर्ग पर्यटन स्थळाचा विकास (२४०६-२२९५) या योजनेमधून खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार व सदर शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” मधील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या कामांकरीता 
उपशिर्षनिहाय रु.६१४०.६५ लक्ष इतका निधी खालील अटींच्या अधिन राहून वितरित व खर्च करण्यास मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


सविस्तर शिर्ष या शासन निर्णयान्वये वितरीत करावयाचा एकूण निधी (रु.लक्ष) 
= २ 
२७-लहान बांधकामे २३३२.११ 
५०-इतर खर्च ३८०८.५४ 
एकूण:- ६१४०.६५ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


अटी व शर्ती:- 


१ 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. या 
योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखडयाप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार 
आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक निधी 


प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम wert तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान HSS आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


. सदर मंजूर कामामध्ये द्विरक्ती होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर 


/नवीन क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही तसेच कामात कोणतीही अनियमितता 
होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


. प्रस्तावित कामांमध्ये निसर्गपुरक असलेले साहित्याचा जास्तीत जास्त वापर करावा. 
. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


७. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


निते; 


१२. 


१२३. 


१४. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमीत ठेवावा. 
१०. 


सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 
आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा 
नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिळवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची 
पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


१५. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) कायदा १९८० मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही तसेच सर्वोच्च 
न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक 
सुचना/आदेशाची अवहेलना होणार नाही, याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 

१६. केंद्र शासन व राज्य शासनाचे निसर्ग पर्यटन धोरणाशी अनुकूल राहतील sara कामे कार्यान्वित 
करावी. 

१७. शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ नियम पुस्तिकेत नमुद केल्यानुसार तसेच उद्योग उर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ मध्ये नमूद गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(Gem) पोर्टलच्या कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रियेत ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा. 

१८.कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 

०२. उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक-सी-०७ प्रधान शिर्ष- २४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०६) इको टुरिझम (राज्य) (२४०६-२२९५) या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२४-२५ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर ae निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग अनौ.सं.क्र.३५९/२०२४/व्यय-१०, 
दि.१०.०९.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ०१.०४.२०२४ व २५.०७.२०२४ चे परिपत्रक आणि वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१११६४५२४७०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 
०५८ tle=4179, 
pseu 9574870849 5f8e27RSOJASP, 
254. 


a8 45aBedf9bSdde07142d90c6bc1 7db755d4af91632f6cOb678 
t= MAHARASHTRA, 


19c80878329{bb017e492217356ccSedc76102e8ff88c7b9a67a 
322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


Date: 2024.09.11 16:46:04 +05'30" 


(विवेक होरिग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम मुंबई 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व नागपूर 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नाशिक, कोल्हापूर, चंद्रपूर, पुणे 
७. वनसंरक्षक, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर,यवतमाळ, नागपूर 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्राळय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती. 
पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९,दिनांक:-११ सप्टेंबर, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र - अ 


अ. नियंत्रण निसर्ग पर्यटन सविस्तर शिर्ष प्रपत्र-ब मधील ज्या या शासन 
क्र. | अधिकारी स्थळाचे नाव २७ लहान | ५०-इतर खर्च | बाबी करीतास्तंभक्र.४व५ निर्णयान्वये 
बांधकामे खाली दर्शविण्यात आलेला वितरीत 
निधी वितरीत करावयाचा । करावयाची एकुण 
आहे त्या बाबींचा क्रमांक रक्कम रु. लक्ष 
3 | 2 3 11 ४ | 4 & 0 (8+4) 
. अ.प्र.मु.व.सं. | पद्मापूर गेट ताडोबा | ,00 २६.२२ अ.प्र.ममु.व स.(अ.नि.व वि.) २६.२२ 
(वन्यजीव) अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
पूर्व नागपूर, | चंद्रपूर (बफर) केल्याप्रमाणे 
२ | अ-प्र.मु.व.सं. | संजय गांधी राष्ट्रीय | ९४७.०० १७०४.४९ | अ.प्र.मु.व aera वि. २६५१.४९ 
(वन्यजीव) उद्यान बोरीवली यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
पश्चिम मुंबई | (मिनी ट्रेन) केल्याप्रमाणे 
3 | मुख्य मौजे Wee | १७.२२ = | 00 बाब क्र. २,५व ६ १७.२२ 
वनसंरक्षक । श्री.महादेव मंदिर 
प्रा.) पुणे परिसर 
४ मौजे गुऱ्हाळे | ७.२५ १९.७२ बाब क्र. २,४,५ व ६ २६.९७ 
श्री.कानिफ नाथ 
मंदिर परिसर 
५ | मुख्य मौजे देवदेठण | 00 ९.९९ बाब क्र. ९ ९.९९ 
वनसंरक्षक । (भुईदरा देवस्थान) 
(प्रा,, नाशिक | ता.जामखेड 
६ मौजे वडगाव दर्या | ५१.५१ ४२.५७ बाब क्र. ५ ते ८,१०, १२ ते १४, ९४.०८ 
निसर्ग पर्यटन स्थळ २०, २४ 
७ मौजे शेवगाव | ३७.८२ ६१.६८ बाब क्र. १,३,६,७,१५ ते १७, ९९.५० 
वनउद्यान ग.नं.११०३ २०,२२,२३, २७ ते ३० 
८ वनउद्यान मौजे | ४१.७५ १६.७० बाब क्र. १,५,६,१५,२३, २६ ५८.४५ 
पाथर्डी (वनदेव) 
ग.नं.२८६ 
९ | अप्रमुवसं यावल अभयारण्य | ३०.०६ | .०० बाब क्र. १०,१३,१६ ते १८ ३०.०६ 
(वजी) पश्चिम । जामन्या वनक्षेत्र 
मुंबई 
णि ० कळसूबाई हरिश्चंद्रगड | ४६.०२ [J 00 बाब क्र. 8,20 ते २४ ४६.०२ 
अभयारण्य 
|. १ | मुवसं (प्रा), | दत्त टेकडी, | १११.८९ १०६.८९ | अ.प्र.मु.व Bera वि.) २१८.७८ 
कोल्हापूर इस्लामपूर यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
१२ जरंडेश्वर ता.कोरेगाव | ३२.२५ ३१.१८ बाब क्र. १ ते ५,७,८,११ ते १३, ६३.४३ 
निसर्ग पर्यटन स्थळ १५ 
१३ महाबळेश्वर निसर्ग | ३४.६६ foe | .०० बाबक्र.१ते४ ३४.६६ 
पर्यटन स्थळ 
१४ मौ.सुलगाव ४८.४६ २२.३४ बाब क्र. १,२,६ ते ८, ७०.८० 
ता.आजरा येथे १०,१३,१४ व २३ 
HA व ऑर्किड 
पार्क 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


१५ | वनसंरक्षक | मोहिदा नंदूरबार | ५७.५८ ४५.८५ बाब क्र. १७,१९,२१ ते २६,२८ 903.83 
(प्रा), धुळे वनविभाग 
१६ उनपदेव, नंदूरबार | १८.८३ ११२.९६ बाब क्र. २,६, १५ ते २६ १३१.७९ 
वन विभाग 
१७ तोरणमाळ, नंदूरबार ee | ,00 ३३.५० बाब क्र. 22,23 ३३.५० 
वन विभाग 
१८ | वनसंरक्षक । मौजे माहूर ता.माहूर, a ,00 ४६.०४ बाब क्र. १३,१५,१६,१९ ते २३ ४६.०४ 
(प्रा.), जि. नांदेड वनउद्यान 
१९ | छत्रपती श्रीरामेश्वर ३६.८३ ५९.३७ बाब क्र.१२,१५,१६,१९,२६, ९६.२० 
संभाजीनगर । (मौ.सौताडा) २७,२९,३०,३५.१, ३७, ३८ 
वनपर्यटन क्षेत्राचा 
विकास 
२० श्री.वैद्यनाथ परळी | २४.९३ ५३.१४ बाब क्र. १०,१६ ते १८, २३ ते ७८.०७ 
(Forest Park) २५, 22,319 
२१ | मुख्य चंद्रपूर जिल्हयातील 7 ,00 ३००.६२ | अ.प्र.मु.व.स.(अ.नि.व.वि.) ३००.६२ 
वनसंरक्षक = | विसापूर ता.बल्लारपूर यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
(प्रा), चंद्रपूर | येथे बॉटनिकल गार्डन केल्याप्रमाणे 
निर्माण करणे या 
अंतर्गत विविध कामे 
करण 
२२ | वनसंरक्षक । श्री.मुकुंदराज स्वामी, | ४३.८६ ५७.०८ बाब क्र.८.२,८.३,८.४,१२.१, १००.९४ 
प्रा.), वनपर्यटन, १२.२,१४.३,१७,१८.१,२२, 
छत्रपती अंबाजोगाई, जि.बीड २३.१,२४,२५.२,२५.३,२५.५,२ 
संभाजीनगर ५.६,२५.८,२५.९,२५.१० 
२३ | वनसंरक्षक । मौजे औंढा नागनाथ | २९.३३ ६९.३५ बाब क्र. ९८.६८ 
प्रा), जि.हिंगोली ३६,३९,४६,४७,४९,५०,५२,५३ 
छत्रपती वनपर्यटन ,५५,५६,५८,५९,६० 
२४ | संभाजीनगर | वनउद्यान वगरवाडी | २३.६६ २३.६६ बाब क्र. १७ ते २२ ४७.३२ 
ता. औंढा जि. हिंगोली 
पर्यटन स्थळ 
२५ | वन संरक्षक | taper दादा | २६०.५७ ३६३.८६ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) ६२४.४३ 
प्रा.) डहाके निसर्ग पर्यटन यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
यवतमाळ केंद्र, कारंजा (लाड) केल्याप्रमाणे 
२६ | अ.प्र.मु.व.स. | ताडोबा अंधारी व्याघ्र | ५८.०६ ८१.०७ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) १३९.१३ 
(वजी) पूर्व | प्रकल्प, चंद्रपूर यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
नागपूर (कोअर) केल्याप्रमाणे 
२७ | अ.प्र.मु.व.स. | अंधारबन (सुधागड) | २९.११ ४०.६६ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) ६९.७७ 
(वजी) पश्चिम | अभयारण्य यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
मुंबई केल्याप्रमाणे 
२८ यावल अभयारण्य ३७.३६ ५२.१७ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) ८९.५३ 
यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
२९ | वन संरक्षक | कोंडाईबारी ६९.६६ ९७.२७ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) १६६.९३ 
(प्रा) धुळे यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
30 इको पार्क मौ. दुधाळे | ८५.२५ ११९.०४ = | AM Aa स.(अ.नि.व वि.) २०४.२९ 


गट क्र. ५८७/३५ 


यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६३/भाग-१/फ-९ 


केल्याप्रमाणे 
३१ | मु.व.सं. (प्रा) | मौ. दोनवडे नितवडे | ५३.२४ ७४.३४ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) १२७.५८ 
कोल्हापूर धबधबा यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
३२ मौ. किल्ले भुदरगड | २६.९७ ३७.६६ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) ६४.६३ 
निसर्ग पर्यटन स्थळ यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
३३ । व.स॑ (प्रा) | गिधखडा धबधबा ७०.९८ ९९.१२ अ.प्र.मु.व स.(अ.नि.व वि.) १७०.१० 
धुळे यांनी प्रपत्र-ब मध्ये प्रस्तावित 
केल्याप्रमाणे 
एकूण | २३३२.११ | ३८०८.५४ | | ६१४०.६५ 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st\=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1 afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc7610 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 


2e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


Date: 2024.09.11 16:46:28 --05'30' 


(विवेक होरिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


